प्रादेशिक विकास मंडळांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०१८ ते दिनांक 
३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- १३/०३/२०१८. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३/१४२६, दि.१७/१/२०१८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ५/३/२०१८. 


शासन निर्णय :- 


2. 


उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व विदर्भ विकास मंडळ या कार्यालयांतील 
विविध संवर्गातील प्रत्येकी १७ अशा एकूण ५१ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
दिनांक २८/२/२०१८ मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


आता, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व विदर्भ विकास 
मंडळ या कार्यालयांतील विविध संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या प्रत्येकी १७ अशा एकूण ५१ 
अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०१८ ते दिनांक ३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम उर्वरित महाराष्ट्र । विदर्भ विकास मराठवाडा 
विकास मंडळ मंडळ विकास मंडळ 

(अ) मंडळांच्या अध्यक्षांकरीता - 

ae | स्वीय सहायक aa a __.| 1 ol 

2 लिपिक-टंकलेखक — aaa शिक = 

3 वाहनचालक शिकत el ht | pa 

४. | शिपाई /संदेशवाहक a ह. _ *।| ||" ' ae 1 १_| 
एकूण (अ) el शिक काशा 1 ४ 

(ब) मंडळांच्या कार्यालयांकरीता - 

ca | सदस्य सचिव = “कै *:)!| he Ge Ss 27 = ae 

2 सहसंचालक (अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय) 

३ प्रशासकीय अधिकारी नि-संशोधन शि शि a 
अधिकारी (संशोधन अधिकारी वर्ग-२ 
दर्जाचा) 

४. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १ अ. || शिक तशा |. ही | 

ष्‌ सहायक लेखा अधिकारी 1 ae aa el iL. 2. _. 

६ संशोधन सहायक २ २ २ 

lie: | अव्वल कारकून a cael ——_ cae 1 १___| 

८ लिपिक-टंकलेखक a Sai शिक आ a Ser 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३/का.१४२६ 


९ वाहनचालक 
१० | o =| शिपाई 
एकूण (ब) १३ १३ १३ 
VHu (A + 9) WwW 1१७ | 1१७ | 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१४१०५२०२७६१६ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashi 


. . tra, 
Pri yan ka Ra njan « partment, pstalCode~400032, 
t= a 
७.० या ळत b2654fd2f5f69a709 


Ch h | 120ae44359c¢483f3e1b0d4450728d0, 
vhapwale azloetissi83e 


le 
'30' 


= 


(प्रियांका छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 
७) वित्त विभाग, व्यय-८ /अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
८) राज्यपालांचे उप सचिव (विकास मंडळ), राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
९) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय कंपाऊंड, तळमजला, पश्चिम बाजू, औरंगाबाद ४३१ ००९. 
१०) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, बी-२/१, अंबाझरी रोड, अंध विद्यालयाजवळ, नागपूर-२२. 
११) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
१५) निवड नस्ती (का.१४२६). 


KeEEKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


